एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत 
राबवावयाच्या कार्यक्रमांची केंद्र शासनाने 
दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२३६/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ जुले,२०२३ 


Pat १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 99/8/2029-CD-l (6-९५७०६), दि. ०१.०८.२०२२ व 
त्यासोबतच्या सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.० बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 03-॥-१४/७/२०१७-७०)-॥ (Comp No. ४३६४८), 
दि. १२.०९.२०२२ 
3) मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील दिनांक २७.०२.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 
प्रस्तावना :- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेनेंतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्यात 


येतात. सध्या राबविण्यात येत असलेल्या कार्यक्रमांमधील उणिवा दूर करून या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी 
अधिक प्रभावीपणे होण्याकरिता केंद्र शासनाने या सर्व कार्यक्रमांचा समावेश सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० 
यामध्ये केला असून याबाबत संदर्भाधीन दि. ०१.०८.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
केल्या आहेत. या अंतर्गत सद्यस्थितीत राबविण्यात येणा-या योजना / कार्यक्रम पैकी काही योजना / कार्यक्रम 
यांचे निकष / दर कार्यकक्षा इत्यादी मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सुधारित निकषानुसार 
विविध कार्यक्रम राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना मधील सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.० अंतर्गत 
दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालीलप्रमाणे योजना / कार्यक्रम सुधारित निकषानुसार राज्यात राबविण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अं.क्र योजना पूर्वीचे दर / सूचना सुधारित दर / सूचना निकष 
| - पुरस्कृत | राज्यातील सर्व राज्यातील ४ | Nutritional Norms:- 
किशोरवयीन जिल्ह्यांमध्ये ११ ते १४ | आकांक्षित जिल्ह्यांमधील | 1. Nutritional Status of 
मुलींकरिता योजना । वर्षे वयोगटातील | (गडचिरोली नंदुरबार, | the AG: While identifying 
(SAG) शाळाबाह्य मुलींकरिता oe AGs, focus shall be on the 
केद्र , वाशिम ) वय वर्षे following: 
केंद्र व राज्य हिस्सा | ह 
शा १४ ते १८ या वयोगटातील | ० Undernourished AGs i.e. 
मुलींकरिता एड AGs with below normal 
Body Mass Index 
Norms च्या आधारे (BMD. 
राबविण्यात यावी. e AGs having less weight 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२३६/का.६ 


w.r.t their height. 

e AGs having less weight 
w.r.t their age. 
AGs who are anemic. 


AGs_ belonging 10 
families performing 
poorly on the  socio- 
economic caste census. 

अंगणवाडी केंद्राचे अंगणवाडी केंद्राचे सक्षम राज्यातील 

सक्षम अंगणवाडीमध्ये श्रेणीवर्धन | गडचिरोली, नंदुरबार, 

अंगणवाडीमध्ये (Upgradation) रुपये q | उस्मानाबाद, वाशिम या 

श्रेणीवर्धन org रकमेच्या मर्यादेत आकांक्षित जिल्ह्यांमधील केंद्र 

(Upgradation) करणे. शासनाने निवड केलेल्या 

केंद्र व राज्य हिस्सा स्वमालकीच्या अंगणवाडी 

६०:४० केंद्रांत १ पोषण वाटीका, २) रेन 
वॉटर हार्वेस्टिंग, 3) आर.ओ. 
युनिट, ४ एल.ई.डी., ५) अदर 
इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादी सुविधा 
रु. १ लाखच्या मर्यादेत उपलब्ध 
करून देणे. 

अंगणवाडी प्रति वर्ष 2 प्रति वर्ष २ | अंगणवाडी कर्मचा-यांना साडी 

कर्मचा-यांकरिता | साड्यांकरिता रुपये | साड्यांकरिता रुपये ५००/- | करिता शासन निर्णय दि. 

गणवेठा ॥] साडी वार्षिक C रुपये ध्ये 
साडी ITT  । ogy प्रति साडी | प्रति साडी प्रमाणे वार्षिक रुपये | २०.०७.२०१७ म नमूद 
केंद्र व राज्य हिस्सा १०००/- केल्याप्रमाणे DBT पध्दतीने 
प्रमाणे वार्षिक रुपये 
६०:४० निधी उपलब्ध करून देण्यात 
दद यावा. 

अंगणवाडी वें प्रति शौचालय रुपये | प्रति शौचालय रुपये | केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 

शौचालय बांधकाम | १२,०००/- इतका निधी | ३६,०००/- इतका निधी | सूचनांनुसार अंगणवाडी 

केंद्र व राज्य aa art केंद्रामध्ये शौचालय बांधकाम 

हिस्सा ६०:४० a gel: 


करताना लहान मुलांना 
शौचालयाचा वापर सुलभपणे 
करता येईल याची खबरदारी 
घेऊन बांधकाम करण्यात यावे. 
याबाबत स्वच्छता विभागाच्या 
स्वच्छता कृती आराखड्यातील 
मार्गदर्शक सूचना विचारात 
घेऊन अंगणवाड्यांमध्ये 
शौचालयाचे बांधकाम करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२३६/का.६ 


२. उपरोक्त कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाने दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना 
विचारात घेऊन अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यानुषंगाने सदर कार्यक्रम / योजना राबविताना केंद्र / राज्य 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना / शासन निर्णय / परिपत्रक मधील तरतुदींचे पालन करण्याची 
दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 

३. प्रस्तुत प्रयोजनांकरिता येणारा खर्च हा संबंधित लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध करून देण्यात येणा-या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१२११५७१८४१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, ०5 
cou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2. !=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70d9fd209e 
b 


'3bdd68b308614534, postalCode=400032, 
harashtra, 


THAKUR a meer 
(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


AY 


) 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


Cc ww 


Cc 


4 


£53) 


प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास), 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद, 
सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

निवड नस्ती -का-६. 


७ 


wen 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


~ ~— na na ~~ ja jC ~~ — ~~ = ~— 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


